प्रशासकीय मान्यता 

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर येथीळ क्ष-किरण 
विभागासाठी सी.टी.स्कॅन, एम.आर.आय., 
डी.एस.अ यंत्रसामुग्री स्थापित करण्याकरीता 
शिर्डी साई संस्थांकडून प्राप्त निधीमधून 
विद्युतीकरणांची कामे करण्याकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४२६/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन संकुल, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक रोड, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०१९. 


वाचा: १) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक : सासंवि-२०१८/५५७/ प्र.क्र.४५/ 
का.१६, दिनांक १०.०४.२०१८. 
2) वै.शि.व औ.द्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक : आयसीएन-२०१८/प्र.क्र.२१०/प्रशा-१, 
दिनांक १९.६.२०१८. 
3) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं/ 
इंगाझावैमरुना/बांधकाम/प(आय)/२०१८, २०४०४ दिनांक : १७.१२.२०१८. 


प्रस्तावना : 


विभागाच्या अधिपत्याखालील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 


नागपूर या संस्थेस उपरोक्त संदर्भाधीन विधी व न्याय विभाग, शासन निर्णय दिनांक १०.०४.२०१८ 


अन्वये सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात श्री.साईबाबा संस्थान, विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी 


यांचेकडून विविध यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याकरीता रुपये ३५.२८ कोटी इतके अर्थसहाय्य उपलब्ध 


करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने विभागाने शासन निर्णय, क्रमांक 


आयसीएन-२०१८/प्र.क्र.२१०/प्रशा-१, दिनांक १९.०६.२०१८ अन्वये सदर संस्थेसाठी सदर 


अनुदानातून एम.आर.आय, सी.टी.स्कॅन व डी.एस.ए. ही एकूण रुपये २५.०० कोटी इतक्या रकमेची 


यंत्रसामुग्री टर्न-की तत्वावर खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आळी आहे. सदर 


यंत्रसामुग्नरीची खरेदी प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार हाफकिन महामंडळमार्फत करण्यात येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४२६/प्रशा-१ 


संबंधित संस्थेकडून सदर यंत्रसामुग्री प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक विद्युतीकरणांची कामे 


करणेबाबत प्राप्त अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथील क्ष-किरण 


विभागासाठी सी.टी.स्कॅन, एम.आर.आय., डी.एस.अे यंत्रसामुग्री स्थापित करण्याकरीता शिर्डी साई 


संस्थांकडून प्राप्त अनुदानातून विद्युतीकरणांची खालील arid नमूद host एकूण रुपये 


२,३६,३१,५७७/- ( रुपये दोन कोटी छत्तीस लक्ष एकतीस हजार Waal सत्याहत्तर फक्त ) इतक्या 


खर्चाच्या विद्युत कामांच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रदान केलेल्या 


सहमतीच्या अनुषंगाने खालील सर्वसाधारण अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ. बांधकामाचे नाव संचालनालयाने सार्वजनिक बांधकाम 
क्र. प्रस्तावित केलेली विभागाने सहमती 
अंदाजित रक्‍कम दर्डविलेली किंमत 
रुपये रुपये 


Providing 11 KV /0.433 630 KV, 630 KVA 
Indore Type of Transformer, Generator and 
Area Lighting with internal E.I. work for 
supply arrangement of CT Scan MRI 
Machine at IGMC Nagpur. 


२,३६,३१,५७७/- 


२,३६,३१,५७७/- 


एकूण 


२,३६,३१,५७७/- 


२,३६,३१,५७७/- 


अटी व शर्ती :- 
१) सदर अंदाजपत्रक संबंधीत अधिक्षक अभियंता (विद्युत) यांच्याकडून स्वाक्षांकित करुन 


घ्यावे. तद्नंतरच पुढील कार्यवाही करावी. 


२ दरसूचीबाहय बाबींकरीता वापरण्यांत आलेले दरपृथः:करण सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजूर 


केले असल्याचे खातरजमा करण्यांत यावी. 


३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


तसेच स्थापत्य कामाकरीता गृहीत धरलेल्या ठोक अंदाजित रकमांचे सविस्तर 


अंदाजपत्रक तयार करण्यांत यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४२६/प्रशा-१ 


8) 


११) 


प्रस्तावातील खरेदींशी संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


विषयांकित कामाकरीता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजत्रक 
दरपत्रके मंजूर करुनच काम हाती घ्यावे. 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
सक्षम अभियंता/अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


कामासाठी जागेची उपलब्धता, जागा पुरेशी आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री संबंधीत 
संस्था प्रमुखांनी करावी. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.: इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


संबंधीत संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ७.२.२०१३ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


२. सदर काम इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या 


संस्थेतील क्ष-किरण विभागासाठी सी.टी.स्कॅन, एम.आर.आय., डी.एस.अ. यंत्रसामुग्री टर्न-की 


तत्वावर खरेदी करण्यासाठी विभागाने उपरोक्‍त दिनांक १९.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 


दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केलेल्या शिर्डी साई संस्थांकडून प्राप्त निधीतून करण्यात 


यावे. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक 


qo एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला - उप विभाग पाच 


मधील महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान करण्यात 


आलेले वित्तीय अधिकार मधील अ.क्र.५, परिच्छेद क्रमांक १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४२६/प्रशा-१ 


केलेल्या अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३८३/ 


इमा-३, दिनांक २७.१२.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०३१४५४४९०९१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Medical 
[| (1 al Education and Drugs Department, 
चर postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c591 4ab29c 

D ) a h a | e 9ba5a50897b7b2244d66593f50dd 
713da83860912503, cn=Arun M. 
Dahale 
Date: 2019.01.03 15:12:45 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर, महाराष्ट्र. 

२. प्रधान सचिव व विधी व परामर्शी, विधी व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि, मुंबई 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारत-३) मंत्रालय, मुंबई. 

७. मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 

८. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, नागपूर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर . 

qo. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


